उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
महाविद्यालये / संस्थांमध्ये कार्यरत महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोग पुरस्कृत प्राध्यापक, म.शि.से., 
गट-अ या संवर्गातील पदाची दिनांक १.१.२०१७ 
पर्यंतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठसू-२०१७/(२३७/१७)/मशि-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ नोव्हेंबर, २०१७. 


वाचा:- उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०१७/ टे.क्र.२/ सेवाज्येष्ठता/ 
प्रशा-१/११५६९, दिनांक २९.९.२०१७. 


शासन परिपत्रक- 


उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाविद्यालये/संस्थांमध्ये कार्यरत 
असलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत प्राध्यापक, म.शि.से. गट-अ या संवर्गातील पदाची 
दिनांक १.१.२०१७ पर्यंतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडण्यात आलेल्या 
परिशिष्ट-अ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांना सूचित करण्यात येत आहे की, सदर ज्येष्ठतासूची सर्व 
संबंधित प्राध्यापकांच्या Meare आणावी व त्यात काही वास्तविक चूका अथवा त्रुटी आढळून 
आल्यास त्या हे शासन परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आंत शासनास 
कळवाव्यात. विहित मुदतीनंतर आलेल्या अभिवेदनांवर/आक्षेपांवर कार्यवाही करण्यात येणार नाही. 
संचालक, उच्च शिक्षण यांनी विहित कालावधीत प्राप्त झालेली सर्व अभिवेदने एकत्र करुन त्यांच्या 
अभिप्रायासह शासनाकडे पाठवावीत. 


र. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१७११०७१६२१२७५८०८ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


e Digitally signed by Manisha P Kini 
M Nn | h p DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Higher And Technical, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=108cbdac08c7e940866a8fc97 bfe7f 


1 Hs 861bf192ceSdd6b4d0924623149a5 1f9ed, 
| Nn | cn=Manisha P Kini 


Date: 2017.11.07 16:13:56 +05'30' 


(म. प्र. किणी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 
३) सर्व प्राचार्य/संचालक, महाविद्यालये/संस्था. 
8) संबंधीत प्राध्यापक, म.शि.से., गट-अ 
५) निवड नस्ती मशि-१. 


शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्रमांक ज्येष्ठसू-२०१७/(२३७/१७)/मशि-१, दिनांक ०७ नोव्हेंबर, २०१७ सोबतचे प्रपत्र अ 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत प्राध्यापक, म.शि.से., गट-अ या संवर्गाची विषयनिहाय दिनांक ०१.०१.२०१७ ची तात्पुरती जेष्ठतासूची 


अ. । जेष्ठता नांव प्रवर्ग जन्मतारिख युक्‍त era | गुणवत्ता | जेष्ठता दिनांक/ | सेवानिद शैक्षिणक | अभिप्राय 
क्र | क्र दिनांक मार्ग क्रमांक | जेष्ठतेचा दिनांक अर्हता 
मानीव दिनांक 
PART 
१ | १ | श्री. श्रोकृष्ण पांडुरंगजी याव 1 | ३०.८.१९६४ | ०३.१२.२०११ pe १ | ३११२.२०११ | ३१.८.२०२४ । एमएस्सी, 
पीएच.डी. 
२ | २ | श्री. अजय सुदाम चौधरी a | २३.२.१९७० | ०३.१२.२०११ | सरळसेवा २  । २७.१२.२०११ | २८.२.२०३० । एमएस्सी, 
पीएच.डी. 
३ | ३ | श्रीम. विजया शंकरराव aia २६.४.१९६२ | ०३.१२.२०११ | सरळसेवा ३ ।०५.१२.२०११ | ३०.४.२०२२ । एमएस्सी, 
श्रीरामबार (संगावार) (महिला) पीएच.डी. 
४ | १ | श्री. विजय दामोदर मेंढुळकर गो १९.११.१९६२ | ०३.१२.२०११ | सरळसेवा १ |०५.१२.२०११ | ३०.११.२०२२ | एमएस्सी, 
एमफिल 
पीएच.डी. 
५ | २  । श्रीम. साहेरा नसरीन अहमद ॥. २.५.१९६२ | ०३.१२.२०११ ल्न २ ।०५.१२.२०११ | ३१.५.२०२२ पएस्सौ, 
मोहिउद्दीन पीएच.डी. 
६ | ३ | श्री. राजेद्र आसाराम सातपुते अ.जा. २८.५.१९६८ | ०३.१२.२०११ | सरळसेवा ३ । २८.२.२०१२ | ३१.५.२०२८ Tea, 
पीएच.डी. 
part 
७ | १ । श्रीम. सुंदरा भानू कुप्पुस्वाम गिळली १८.६.१९६१ | ०३.१२.२०११ । सरळसेवा १ |।०५.१२.२०११ | ३०.६.२०२१९ पएस्सी, 
पीएच.डी. 
RT 
८ | १ | श्री. विनोदकुमार HA (महिला | २४.६.१९६१ | १७.७.२०१४ | सरळसेवा १ | १७.७.२०१४ | ३०.६.२०२१ एस्सी, 
त्रिभुबनदासजी कांबळे उमेदवार उपलब्ध पोएच.डी. 
न झाल्याने त्या 
वर्गवारीसाठी 
राखीव असलेल्या 


पदासाठी) 


